मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २१ ऑक्टोंबर, २०२०. 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
१६.०४.२०२०. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१९६/आरोग्य-४, 
दिनांक १४ सप्टेंबर,२०२०. 
३) आरोग्य सेवा संचालनालय, पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष-७अ/टे-४/प्रादेशिक अनुऱेष/२०२०- 
२१/निधी वितरण प्रस्ताव/२०८१-८२/२०, दिनांक ०७.१०.२०२०. 


प्रस्तावना : 
राज्यातील प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर 


असलेला रु. ५०००.०० लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याबाबत 


उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 अन्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार रु.७५०.०० लक्ष निधी मंजुर करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ सदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये "महाराष्ट्र 
विनियोजन विधेयक, २०१९" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ यांच्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजूरी दिली 
असून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ०८ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८.०४.२०२० अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु.५०००.०० लक्ष पैकी रु.७५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये सात कोटी पन्नस लक्ष फक्त) निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम, फर्निचर, पाणी पुरवठा, 
विदयुतीकरण, संरक्षण भिंत बांधकाम प्रलंबीत देयके व दुरुस्ती इत्यादी कामासाठी सोबत जोडण्यात 
आलेल्या WA “TUR खालील अटीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास संबंधित विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 

३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी प्रत्यक्ष आरोग्य संस्थांची पाहणी करुन त्यानुसार 
सविस्तर अंदाजपत्रक व आराखडे तयार करुन काम करण्यात यावे. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 


करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 


व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कळम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 


(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखाली व प्राथमिक आरोग्य केंद्र पानशेवडी जि. 


नांदेड येथील नवीन इमारत बांधकामास दि.१४ सप्टेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता fest असून सदर काम प्रायोगिक तत्वावर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार 


आहे. त्यानुसार सदर कामासाठी मंजुर करण्यात आलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे “८४४३ 


नागरी ठेवी” या लेखाडीर्षातंर्गत वर्ग करण्यात यावा. सदर निधी सन २०२०-२१ करिता उपलब्ध 


असलेल्या निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 


येते की, सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ७५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये 


सात कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या निधीचे कामनिहाय वाटप करण्यात यावे व अर्थसंकल्प वितरण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला सदर निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसारच खर्च करण्यात यावा. 


या व्यातिरिक्‍त दुसऱ्या कामावर सदर निधी खर्च करावयाचा झाल्यास त्यास शासनाची परवानगी 


घेण्यात यावी. तसेच मंजुर करण्यात आलेल्या निधी पेक्षा अधिक निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१७५९४३९५१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


é Digitally signed by Sanjeev 
S a nj eev Harishchandra Dhuri 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural Development 
Department, postalCode=400001, 


Harishcha seers 


2.5.4.20=b2040f8afae5b15468c26cd7 
9b1393381092c74fb3501bf565f466de 


° ah A 
Nn d ra D h U ‘al coerce ace Harishchandra 


Date: 2020.10.22 11:51:30 +05'30' 


(4.8. धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


१ 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी. (जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/जालना) 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (जळगाव/सातारा/कोल्हापूर/जालना)) 

७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ 
(रूपये लाखात) 
स्ती वितरीत 
अ.क्र | जिल्हा संस्थेचे नाव 
निधी 
क्र | जळगांव | प्रा.आ.केंद्र rears, ता. पाचोरा _१००| 
एकूण जळगांव 400: 
eae प्रा.आ.केंद्र म्हासोली, ता. क- 
२  । सातारा ९५ 
होंडे 
सातारा । प्रा.आ.केंद्र येळगाव, ता. क-हाड ९५ 
४ सातारा प्रा.आ.केंद्र लोहम, ता. खंडाळा ९५ 
eens प्रा.आ.केंद्र मस्करवाडी, ता. क- 
५ | सातारा ९५ 
होड 
एकूण सातारा ३८० 
६ । कोल्हापूर | प्रा.आ.केंद्र भडगांव, ता. कागल | 
७ । कोल्हापूर | उपकेंद्र भामटे, ता. करवीर क 
एकूण कोल्हापूर 990° 
८ | Mea प्रा.आ.केंद्र तळणी, ता. मंठा 1 १७| 
a fag प्रा.आ.केंद्र जिरडगाव, ता. 
९; जालना . दाया |» 
घनसावंगी 
ao प्रा.आ.केंद्र कुंभारझरी, ता. 
क. गळित a | aaa चिड 
जाफराबाद 
[aA | जालना | उपकेंद्र भाटेपुरी, ता. जालना 1 १७| 
एकूण जालना ४० 
नो प्रा.आ.केंद्र पानशोवडी, ता. 
१२ | नांदेड see १२०. 
कंधार 
एकूण नांदेड १२० 
सर्व जिल्हे एकूण ७५०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


